पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांचे अधीनस्त महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, 
नाशिक यांचे आस्थापनेवरील विविध 
संवर्गातील निर्माण केलेल्या १०० पदांना 
मुदतवाढ मिळणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीटीई-०२१५/प्र.क्र. ३०२ /पोल-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १५ ऑक्टोंबर २०१५ 


वाचा: 
१) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.ओेपीओ-३१११/प्र.क्र.१०७(ओ/पु. बा.२/भाग-१/पोळल-३, 
दि. २०.११.२०१४ 
२) अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स),म. रा., मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमस/२६ ब/६१४३ 
/पोल-३/२३/२०१५, दि. १.४.२०१५ 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१५/ प्र.क्र.५/ १५/ वित्तीय सुधारणा-१, 
दि.२०.२.२०१५ 


शासन निर्णय 
संदर्भाधीन क्र. १ वरील, गृह विभाग शासन निर्णय क्र. ओपीओ-३१११/प्र. क्र. १०७(ओ/पु. 
र्बा.२/भाग-१/पोल-३, दि. 20.99.2098 अन्वये US महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे 
अधीनस्त संचालक, महाराष्ट्र पोळीस अकादमी, नाशिक या कार्यालयाकरीता विविध संवर्गातील 
१०० पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. पोलीस महासंचालक,म.रा.,मुंबई यांनी सदरहू पदे 
अस्थायी स्वरुपाची असल्याने या पदांना पुढील मुदतवाढ देण्याबाबत विनंती केली आहे. 
२. संदर्भाधीन क्र. ३ वरील शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१५/ प्र.क्र.५/ १५/ वित्तीय 
सुधारणा-१, दि.२०.२.२०१५ अन्वये अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणेबाबत संबंधित प्रशासकीय 
विभागांना अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 
३. आता, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवर आणि संचालक, 
महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक करीता शासन निर्णय दि.२०.११.२०१५ नुसार मंजूर केलेल्या 
विविध संवर्गातील एकूण १०० अस्थायी पदांना दि. २०.११. २०१५ ते दि. २९.२.२०१६ पर्यंत खालील 
अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 
१) सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त पदे वगळून उर्वरित पदांना मुदतवाढ देण्यात यावी. तसेच 
पदे ज्या कारणास्तव ज्या अटी व शार्तीच्या अधीन राहून मंजूर केली आहेत, त्याचे पालन 
करण्यात यावे. 


झासन निर्णय क्रमांकः सीटीई-०२१५/प्र.क्र. ३०२ /पोल-३ 


२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. असंक-१००१ /प्र.क्र.२९ /२००१/वित्तिय सुधारणा-१, 
दि.१०.९.२००१ आणि क्र. असंक-१००४ /प्र.क्र.१२ /२००४ /वित्तिय सुधारणा-१, 
दि.१९.८.२००४ नुसार पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करुन कार्यालयाचा 
सुधारित आकृतीबंध उच्चस्तरीय सचिव समितीकडून अंतिमत: मान्य करुन घेण्याबाबतचा 
प्रस्ताव तात्काळ शासनास सादर करण्यात यावा. 

३) दि. २९.२.२०१६ पूर्वी पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास, वरील अस्थायी पदांना 
त्या पुढील कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी / कर्मचारी यांच्या 
वेतन व भत्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यास संबंधित कार्यालयाची जबाबदारी राहिल. 

४) गृह विभागाच्या क्र. सीटीई-३११५/त्र. क्र. २/पोल-३, दि.२.१.२०१५ च्या पत्रातील माहितीसह 
यापुढील मुदतवाढीचा एकच प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. 

३. सदरचा खर्च “२०५५-पोलीस, (००)(१०९) जिल्हा पोलीस, (००)(०१) जिल्हा पोलीस दल 
दत्तमत (२०५५ ०१६८)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०१५-१६ या वित्तीय 
वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि-२०१५/प्र.क्र.५/१५/वित्तीय सुधारणा-१, 
दि.२०.२.२०१५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
च. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५१०१५१६३७५०२८२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


KADAM SAE as by KADAM DATTATRAY 
: C=IN, o=GO' Ol 
DATTATRAY ALDRASIITRA, ors HOME DEPTCID : 
918120, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
HANMANT Date: 20151015 163811 0330" 
द.ह.कदम 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 
प्रत, 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई . 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी,नाशिक 

वित्त विभाग (व्यय-७) / वित्तिय सुधारणा-१. 

निवड नस्ती/पोळ-३ 


Cc ww A -5 


o~ 
ae 
व 


eo (२ G&G & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


